सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १७] सोमवार , दिनांक २० मार्च २०१७ : फाल्गुन २९ , शके १९३८ [किंमत ० . ०० रु .] 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


आदेश 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


जा . क्र . २०१६- १७/ नपाप्र/ कावी / २२२ .- ज्या अर्थी, उक्त वाचा क्रमांक 


वाचा :- १ . महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक 

नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १६ ( १ ) ( ड ) सुधारीत. 


०१ व ०२ अन्वये नगर परिषद निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणुक 
खर्चाची माहिती शपथपत्रासह राज्य निवडणूक आयोगाने विहित केल्यानुसार 


२ . मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे पत्र जा . क्र . रानिआ / 

नप - २०१५ / प्र . क्र . १० / का - ६दि . १० / ०८ / २०१५ . 


निवडणुक निकाल जाहीर झाल्यानंतर ३० दिवसाच्या कालावधीमध्ये सादर 
न केल्यास अशा उमेदवारांना अनर्ह ठरविण्याबाबतचे अधिकार संबधीत 


जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले आहेत . 


३ . मा . सचिव राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र 

रानिआ /२०१६ / उनिख / प्र. क्र .१३ / संगणकीकरण कक्ष 
दिनांक १५/१०/ २०१६ . 


ज्या अर्थी वसमत नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक दिनांक २७/ ११ / 
२०१६ रोजी संपन्न झाली आहे . निवडणूकीचा निकाल दिनांक २८ / ११ / 


२०१६ रोजी जाहीर झाला आहे . त्याअर्थीनिवडणुक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी 


४ . मा . सचिव राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र 

रानिआ / २०१६ / उनिख/ प्र. क्र .१३ / संगणकीकरण कक्ष 
दिनांक २५/ १०/ २०१६. 


निवडणुक निकाल जाहीर झाल्यानंतर ३० दिवसाच्या कालावधीमध्ये म्हणजेच 
दिनांक २७/ १२/ २०१६ पर्यंत निवडणुकीचा एकत्रित खर्च शपथपत्राद्वारे व 


आयोगाने निश्चित केलेल्या विहित नमुन्यातील माहितीसह निवडणूक 


५ . सहाय्यक निवडणुक निर्णय अधिकारी , सार्वत्रिक निवडणुक 

नगर परिषद वसमत २०१६ तथा मुख्याधिकारी नगर परिषद 


खर्च अधिकारी यांचेकडे सादर करणे अपेक्षित आहे . त्या अनुषंगाने उक्त 
वाचा क्रमांक ५ नुसार मुख्याधिकारी तथा सहाय्यक निवडणूक निर्णय 


वसमत यांचा अहवाल ४३६६ / १७/ ०१ / २०१७ . 


अधिकारी सार्वत्रिक निवडणूक वसमत यांनी निवडणूक खर्चाचा हिशोब 


विहित वेळेत व विहित पध्दतीने सादर न केलेल्या खालीलप्रमाणे उमेदवारां 


६ . या कार्यालयाची सुनावणी नोटीस क्रमांक २०१६- २०१७ / 

नवाप्र / कावी - ८६ दि . २७/ ०१/ २०१७, ०८ / ०२ / २०१७ , 
१७ / ०२/ १७ 


बाबतची माहिती सादर केली आहे . 


औ . भाग १ अ ( असा) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २० मार्च २०१७ : फाल्गुन २९ , शके १९३८ 


भाग १ - अ असाधारण 


प्रभाग 
क्रमांक 
अध्यक्ष 
पदासाठी 

अध्यक्ष 
पदासाठी 


3 


१ - अ 


१ - अ 


५ 


। 


१ - ब 


। 


१ - ब 


२ - अ 


उमेदवारांचे नांव 

प्रभाग उमेदवारांचे नांव | अ . | प्रभाग उमेदवारांचे नांव 
क्रमांक 

क्रमांक 
दातार राहुल 

३ - ब सय्यद अनिस ३१ । ८ - अ । कमळू कुसूमबाई 
यादवराव सय्यद रफिक 

रमेशसा 
मस्के कोंडीबा १७ । ४ - ब मोरे मंगल ३२ । ९- ब | पठाण ईरशाद 
ग्यानोजी गजानन 

यासीन 
शेख माजीद १८ । ४ - ब शेख शबाना | ३३ । १० - ब शेख महेबुब 
अब्दुल बेगम जलील 

मजीत 
चौढेकर गजानन 

कांबळे बाबुराव ३४ । १० - ब नंदकिशोर 
गंगाधर 

राहिदास 

बालाजी जक्कलवार 
शेख मुनिरा बेगम | २० | ६ - अ डोळसे रवि । ३५ । १० - ब | सुर्यतळ विठ्ठल 
रफिक बाबुराव 

कोंडबाराव 
पठाण जुलखा २१ । ६ - अ घोडके किशोर | ३६ | ११ - अ अफुणे संतोष 
महमुद गंगाराम 

गणपतराव 
गोरे वैशाली २२ । ६- ब | महम्मद फरजाना ।| ३७ । १२ - ब । दयाळ विनायक 
सुरेश जानी 

अशोकराव 
गवळे गिताबाई | २३ । ६ - ब पठाण सुगफता बेगम | ३८ | १३- अ ठोके बाली 
लक्ष्मणराव पठाण मोहशम 

रामा 
पठाण फरजाना | २४ । ६ - ब शेख सईदा | ३९ | १३ - अ । कदम रेश्मा 
अमजतखान बेगम हारुन 

दिपक 
पठाण अख्तरी | २५ । ७ - अ | जयश्री रामकिशन | ४० | १३- ब । शेख सलीम 
बेगम बशीर 

शिंदे 

रशिद 
कुरेशी गौहर | २६ । ७ - ब | मिाजुनेर इब्राहिम | ४१ । १४- अ | मस्के द्रापदाबाई 
सुलतना अ .हमीम 

बेग 

कोंडीबा 
कुरेशी २७ । ७ - ब साबणे संदीप ४२ । १४ - अ __ मुळे मायावती 
खुर्शिदबेगम मजीद 

गंगाधर 

विजयकुमार 
अब्दुल अ.मोईज | २८ । ७ - ब गायकवाड अविनाश | ४३ | १४ - ब | पातेकर सागर 
अ .रफिक अरुण 

प्रदीप 
खान फरजाना बेगम | २९ । ७- ब । मुजाहिद खॉन | ४४ । १४ - ब जाधव अनिता 
इलियास अहेमदखॉ इनायत खान 

विलास 
जावेद अहेमद 

| ८ - अ 

पेटकर दिपिका 
अलिमोद्दिन 

मारोती 


२ - ब 


२ - ब 


- 


१० 


। 


२ - ब 


११ । 


३ - अ 


१२ 


३ - अ 


३- ब 


१४ । 


३ - ब 


| 


| -ब मुज 


१५ । 


३ - ब 


उक्त वाचा क्रमांक ०६ अन्वये उपरोक्त उमेदवारांची दिनांक २७/०१/ २०१७ , 


त्याअर्थी मी जिल्हाधिकारी हिंगोली उक्त क्रमांक ०२ , नुसार प्राप्त 


०८ / ०२/ २०१७ , १७ /०२/ २०१७ रोजी सुनावणी घेण्यात आली. सदर 
सुनावणीमध्ये घेण्यात आलेल्या जबाबनुसार, व आठ उमेदवार तिन्ही 
सुनावणीमध्ये गैरहजर असल्यामुळे उपरोक्त हजर उमेदवारांनी वाचा क्रमांक 
१ व २, ३,४ प्रमाणे विहित मुदतीत व विहित पध्दतीने शपथपत्राद्वारे एकत्रित 


अधिकारानुसार या आदेशाद्वारे मा . निवडणुक आयोगाने निर्धारीत केल्यानुसार 
विहित मुदतीत व विहित पध्दतीने निवडणुक खर्चाचा हिशोब सादर 
करण्यास कसुर केल्याचे सिध्द होत असल्याने उपरोक्त उमेदवारास 


खर्च सादर करण्यास कसुर केल्याचे मान्य केले . 


नगर परिषद निवडणूक लढविण्यास व आदेशाचे तारखे पासुन तीन 
वर्षासाठी अनर्ह ठरविण्यास येते . 

अनिल भंडारी, 
जिल्हाधिकारी, हिंगोली . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


